प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 

श्री. किरणकुमार काकडे, उप जिल्हाधिकारी 

तथा मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे 
विशेष कार्य अधिकारी यांची उपायुक्त (अनाधिकृत 
बांधकाम/जमीन व मालमत्ता), पुणे महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र.१९१/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ ऑक्टोबर, २०२४ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/ 
प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४), ४ (५) व महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काठूण टाकणे) नियम, १९८१ 


च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शार्तीना अधीन राहून तसेच, 


श्री. किरणकुमार काकडे, उप जिल्हाधिकारी तथा मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे 


विशेष कार्य अधिकारी यांची त्यांना वाटप करण्यात आलेला अमरावती हा विभाग संवर्ग कायम 


ठेवुन, उपायुक्‍त (अनाधिकृत बांधकाम/जमीन व मालमत्ता), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, 


पुणे या पदावर ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ 


व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून श्री. किरणकुमार काकडे, उप जिल्हाधिकारी 


यांना प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी सध्या 


शासन आदेशा क्रमांकः टिआरएफ-०७२४/प्र.क्र.१९१/ई-२ 


धारण करत असलेल्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन त्यांनी पुढील सूचनांसाठी प्रधान सचिव (नवि-१) 


नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


३. उपायुक्त (अनाधिकृत बांधकाम/जमीन व मालमत्ता), पुणे महानगर प्रदेश विकास 


प्राधिकरण, पुणे या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्री. किरणकुमार काकडे, उप 


जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा प्रधान सचिव (नवि-१) नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे 


सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१९२४५४५६१९ असा आहे. हा STS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARUDKAR MAHESH : 2 
ASHOKRAO ee 
(महेश वरुडकर) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव (नवि-१) नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

१०.संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

११.संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, पुणे यांचेमार्फत). 

१२.उप सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१३.निवडनस्ती (ई-२). 


'11d7af97ecfd40d7967c43d20b360d83ce 


signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
(OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Revenue and Forest 


